महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.१९२/पदुम-१ दिनांक : २७.०४.२०२१ 


शासन Sear :- 

पशुसंवर्धन विभागातील उपआयुक्त WRAITH गट-अ वेतनश्रेणी एस-२३ (६७७००-२०८७००) या 
संवर्गातील खालील नमूद अधिकाऱ्याना सहआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ वेतनश्रेणी एस-२५ (७9८८००- 
२०९२००) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नती नंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे नाव सह आयुक्त पशुसंवर्धन पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
| oa | 2 3 
7 डा. कांबळे शाक्ांक वामन, जिल्हा | व्यवस्थापकोय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 


पशुसंवर्धन उप आयुक्‍त गोठीत रेत | महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 


२. सदर पदोन्नती ही, पदोन्नतीच्या खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या जेष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब/यांनी दि. २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनानुसार देण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस नवीन पदावर हजर होण्यासाठी त्यांच्या नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. पदोन्नती करण्यात आलेल्या अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतरच पदोन्नतीचे लाभ अनुज्ञेय होतील. 
५. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२७१२४३३४२००१ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dilip JAIRAM ee eens . 
Shedmekhe al 


(दि.ज.]ऱेडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.१९२/पदुम-१ 


२ 
3 


मा.मंत्री Gage) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे-०७. 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे/औरंगाबाद विभाग. 

महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. 
qo) संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) निवडनस्ती पदुम-१. 


eS OC 
Soe oR es: Oe 


& 


S 


CS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


